श्री. भरत गोगावले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


यांना मंत्री पदाचा दर्जा देणेबाबत.... 


गृह(परिवहन), विभाग 
शासन निर्णय, क्र. एसटीसी-०९२४/प्र,क्र.१३०/ परि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४ 
शासन निर्णय :- 
शासन अधिसूचना क्रमांक एसटीसी-०९२४/प्र,क्र.१३०/परि-१, दिनांक- २० सप्टेंबर, २०२४ 


अन्वये श्री.भरत गोगावले, वि.स.स. यांची महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळावर अध्यक्ष 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. श्री.भरत गोगावले हे जो पर्यंत अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिवहन महामंडळ या पदावर कार्यरत राहतील तो पर्यंत त्यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात येत आहे. 
२. श्री. भरत गोगावले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ यांना वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक.शा.सा.उ-१०.०२/प्र.क्र.०६/०३/सा-उ, दि.२२.०८.२००३ आणि शासन निर्णय 
क्रमांक.शा.आ.उ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा-उ, दि.१३.०३.२०१२ मधील तरतुदीनुसार सेवा सुवीधा 
अनुज्ञेय राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥१8॥8॥/9५॥॥9.9०५. या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२०१९३१५६७७२९ असा आहे. सदरहू 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन प्रसारीत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL BABURAO : 
APATE 


140775 


( सु.बा.आपटे ) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-३५. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


४) मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-२२. 

५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई (सचिव, रा.प.महामंडळ, मुंबई यांचे 
मार्फत). 

६) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ, मुंबई-८. 

७) सहव्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई-८. 

८) परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९) कामगार आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०)मुख्य पणन व विक्री व्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, सी.एस.टी. मुंबई. 

११) केंद्र शासनाचे उप सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय, परिवहन कक्ष, नबी दिल्ली. 

१२) सचिव महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ, मुंबई. 

१३)सहलेखापाल FERTS-2, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१४) महालेखापाल (वाणिज्यीक लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य. 

१५) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६) विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-२२. 

१७) निवडनस्ती. 


